बी.व्होक व एम.व्होक. 


अभ्यासक्रमांना मान्यता 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


BRA आदेशा क्रमांक: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१४६/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जुले, २०२३. 


संदर्भ कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे यांचे पत्र संदर्भ 
क्र.सीए/१०६०, दिनांक १९.०७.२०२२ 


QIN आदेठा 


केंद्र शासनाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने National Vocational Education 
Qualification Framework या नावाचा कौशल्य विकास कार्यक्रम २०११ मध्ये सुरू केलेला आहे. 
त्यानुसार केंद्र शासनाच्या वित्त विभागाने National Skill Qualification Framework ही योजना लागू 
केलेली आहे. त्याअनुषंगाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने उच्च शिक्षणावर आधारित दिनदयाळ 
उपाध्याय कौशल्य केंद्रामार्फत व्यवसाय अभ्यासक्रम व कम्युनिटी महाविद्यालयांना मान्यता देण्याची 
योजना लागू केलेली आहे. सदर योजनेनुसार १ वर्षीय पदविका, २ वर्षीय Advanced Diploma व 3 
वर्षीय 8./00 पदवी बहाल केली जाणार आहे. त्या अनुषंगाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 
Guidelines for introduction of Bachelor of Vocation (B.Voc) Programme in universities & 
colleges under the National Skills Qualifications Framework (NSQF) निर्गमित केलेले आहेत. 
सदर मार्गदर्शक तत्वातील पात्रतेनुसार संदर्भाधीन विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांनी 
दिनदयाळ उपाध्याय कौशल्य केंद्रामार्फत सुरु केलेल्या अभ्यासक्रमास मान्यता मिळणेबाबत 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे अर्ज सादर केले होते. त्या महाविद्यालयांना विद्यापीठ अनुदान 
आयोगाने B.Voc. व M.Voc. अभ्यासक्रमास मंजूरी दिलेली आहे. तथापि, महाराष्ट्र सार्वजनिक 
विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ नुसार या अभ्यासक्रमांना शासनाच्या मान्यतेची 
आवऱ्यकता आहे. 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ज्या उद्देशाने NSOF अंतर्गत बी.व्होक अभ्यासक्रम व कम्युनिटी 
कॉलेज मान्यता दिलेली आहे ते उद्देश साध्य होण्याच्या दृष्टीने त्यावर विद्यापीठाचे सनियंत्रण 
प्रस्थापित करण्यासाठी व सर्व विद्यापीठांमधील कार्यपध्दतीत एकसूत्रता आणण्यासाठी निकष व 
कार्यपध्दती सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित विद्यापीठांच्या प्रकुलगुरूंची समिती गठीत करण्यात 
आली होती. सदर समितीच्या बैठकीमध्ये देण्यात आलेल्या सुचनांच्या अनुषंगाने संबंधित विद्यापीठांनी 
अद्यापपर्यंत शासन मान्यतेसाठी प्रलंबित असलेले प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी फेरसादर केले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१४६/मशि-४ 


या योजनेंतर्गत राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्राप्त होणारी संधी व त्यातुन निर्माण होणारे 


रोजगारयुक्‍त कौशल्य आणि या अभ्यासक्रमांसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून मिळणारा निधी 
तसेच, अशा अभ्यासक्रमांमध्ये त्या-त्या शैक्षणिक वर्षात प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित 


या सर्व बाबींचा सकारात्मक विचार करता, सदर अभ्यासक्रमांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ज्या 


शैक्षणिक वर्षापासून मान्यता दिलेली आहे, त्या-त्या शैक्षणिक वर्षापासून आवऱ्यकतेनुसार पूर्वलक्षी 


प्रभावाने शासन मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने सदर अपवादात्मक प्रकरणी महाराष्ट्र 


सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ च्या कलम १०९ (४) (घ) मधील परंतुकानुसार प्राप्त 


अधिकारात सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील त्या-त्या शैक्षणिक वर्षापासून सावित्रीबाई फुले पुणे 
विद्यापीठ, पुणे यांनी शिफारशीत केलेले बी.व्होक व एम.व्होक अभ्यासक्रमांचे प्रस्ताव विद्यापीठ 
अनुदान आयोगाच्या मान्यतेप्रमाणे आवश्‍यकतेनुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने सुरू करण्यास कायम 
विनाअनुदान तत्वावर मान्यता देण्यात येत आहे. 


विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता दिलेल्या बी.व्होक व एम.व्होक | अभ्यासक्रम सुरू 
अभ्यासक्रमांना मान्यता देणेबाबत केल्याचे वर्ष 
अ.क्र. | संस्था/महाविद्यालयाचे नाव बी.व्होक./एम.व्होक 
अभ्यासक्रम 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

१ . | Was एज्युकेशन B.Voc. २०१९-२० 
सोसायटीचे मॉर्डन कला, १) Animator (3D 
विज्ञान आणि वाणिज्य Animation and VFX) 
महाविद्यालय (स्वायत्तो, पुणे २) B.Voc. —Landscaping, 
— ४११ 004, Gardening and Urban 

Farming 

२. | महात्मा गांधी विद्यामंदिर Certificate २०१९-२० 
संचलित कळला, विज्ञान व १) Certificate Course in 
वाणिज्य महाविद्यालय, Computer MS Office 
हरसुल, ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. | 2) Certificate Course in 
नाशिक - ४२२ २०४. Tally 

३. | महात्मा गांधी विद्यामंदिर Certificate २०२०-२१ 
संचलित कळला, विज्ञान व १) MODI Script 
वाणिज्य महाविद्यालय, 2) Communication Skill in 
हरसुल, ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. | English 
नाशिक - ४२२ २०४. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१४६/मशि-४ 


विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता दिलेल्या बी.व्होक व एम.व्होक 


अभ्यासक्रमांना मान्यता देणेबाबत 


अभ्यासक्रम सुरू 
केल्याचे वर्ष 


संस्था/महाविद्यालयाचे नाव 


बी.व्होक./एम.व्होक 
अभ्यासक्रम 


3) Tourism and 
Hospitality/ Travel & 
Hospitality 

Diploma 

१) Beauty and Wellness 
2) IT/Ites/GIS & Remote 
Sensing 

3) Automobile/ Two- 
Wheeler Technology 

8) Agriculture/ Fruit 
Vegetable Plantation 
Technology 

4) Agriculture/ 
Horticulture Technology. 


नाशिक शिक्षण प्रसारक 
मंडळाचे कै. बिंदू रामराव 
देशमुख कला व वाणिज्य 
महिला महाविद्यालय, 
नाशिक रोड, नाशिक - ४२२ 
१०१. 


Certificate 

9) Banking and Financial 
Service/ Account 
Assistant Using Tally 

2) Banking and Financial 
Service/ Goods and 
Service Tax (GST) 
Account Assistant 

3) Beauty and Wellness/ 
Beauty Therapist 
Assistant 


२०२०-२१ 


डॉ. डी. वाय. पाटील 
युनिटेक सोसायटीचे डॉ. डी. 
वाय. पाटील कला, वाणिज्य 
व विज्ञान महाविद्यालय, 
पिंपरी, पुणे -४११ ०१८. 


B.Voc. 

१) Media and 
Entertainment 

2) Green 
Jobs/Renewable Energy 
Certificate 


२०२०-२१ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१४६/मशि-४ 


विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता दिलेल्या बी.व्होक व एम.व्होक 


अभ्यासक्रमांना मान्यता देणेबाबत 


अभ्यासक्रम सुरू 
केल्याचे वर्ष 


संस्था/महाविद्यालयाचे नाव 


बी.व्होक./एम.व्होक 
अभ्यासक्रम 


१) Beauty and Wellness/ 
Herbal Cosmetics 

2) Instrumentation/ 
Instrumental Techniques 
in Chemistry 

3) Life Science/ Waste 
Water Treatment 

8) Agriculture/ Apiculture 


जयहिद सिंधू एज्युकेशन 
ट्रस्टचे मंघनमळ उधाराम 
वाणिज्य महाविद्यालय 
जमतानी कॉर्नर, जिजामाता 
हॉस्पिटलसमोर, पिंपरी, पुणे 
- ४११ ०१७. 


B.Voc. 
१) Retail Management 


२०२०-२१ 


भास्कर पांडुरंग हिवाळे 
एज्युकेशन सोसायटीचे सेंटर 
फॉर स्टडीज इन रूरल 
डेव्हलपमेंट-इन्स्टिटयुट 
ऑफ URIS वर्क अँन्ड रिसर्च 
स्टेशन रोड, अहमदनगर 


B.Voc. 
१) Journalism and Mass 


Communication 


२०२०-२१ 


महात्मा गांधी विद्यामंदिर 
संचळित कला, विज्ञान व 
वाणिज्य महाविद्यालय, 
सुरगाणा, ता. सुरगाणा, जि. 
नाशिक 


Diploma 
१) Banking and Financial 


Service 

2) Chemical and 
Petrochemicals/ 
Analytical Chemistry 
Techniques for 


Pharmaceuticals 


२०२०-२१ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१४६/मशि-४ 


विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता दिलेल्या बी.व्होक व एम.व्होक 


अभ्यासक्रमांना मान्यता देणेबाबत 


अभ्यासक्रम सुरू 
केल्याचे वर्ष 


संस्था/महाविद्यालयाचे नाव 


बी.व्होक./एम.व्होक 
अभ्यासक्रम 


3) Healthcare/ Clinical 
Science and Medical Lab 
Technology 

Certificate 

१) Textiles and 
Handlooms/ Dress 
Designing and Tailoring 


मराठा विद्या प्रसारक 
समाजाचे के. आर. टी. कला, 
बी.एच. वाणिज्य व ए. एम. 
विज्ञान महाविद्यालय, गंगापूर 
रोड, शिवाजीनगर, नाशिक — 
४२२ ००२. 


M.Voc. 
१) Printing Technology 
2) Interior Design 


२०२०-२१ 


प्रोग्रेसीव्ह एज्युकेशन 
सोसायटीचे मॉर्डन कला, 
विज्ञान आणि वाणिज्य 
महाविद्यालय (स्वायत्त), 
शिवाजीनगर, पुणे - ४११ 


००५. 


M.Voc. 
१) Fashion Technology 
and Apparel Designing 


२०१९-२० 


१ नः 


अनेकान्त एज्युकेडान 
सोसायटीचे तुळजाराम 
चतुरचंद कला, विज्ञान व 
वाणिज्य महाविद्यालय, 
बारामती, ता. बारामती, जि. 
पुणे. 


M.Voc. 

१) Food Processing 
Technology 

2) Media Studies 


२०१९-२० 


१२. 


महात्मा गांधी विद्यामंदिरचे 
लोकनेते व्यंकटराव हिरे 
कला, विज्ञान व वाणिज्य 
महाविद्यालय, कन्नमवार 
पुलाजवळ, मुंबई आग्रा रोड, 
पंचवटी, नाशिक 


M.Voc. 

१) Automobile 
Technology 

2) Retail Management 


२०१९-२० 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१४६/मशि-४ 


विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता दिलेल्या बी.व्होक व एम.व्होक 


अभ्यासक्रमांना मान्यता देणेबाबत 


अभ्यासक्रम सुरू 
केल्याचे वर्ष 


संस्था/महाविद्यालयाचे नाव 


बी.व्होक./एम.व्होक 
अभ्यासक्रम 


१३. 


पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे 
प्रा. रामकृष्ण मोरे कला, 
वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, आकुर्डी, पुणे -- 
४११ ०४४. 


M.Voc. 
१) Software Development 


२०२०-२१ 


१४. 


पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे 
बाबुरावजी घोळप 
महाविद्यालय, सांगवी, पुणे -- 
४११ ०२७. 


M.Voc. 

१) Fashion Technology 
2) Software Development 
and Management 


२०२०-२१ 


१५. 


पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे 
वाघीरे कला, वाणिज्य व 
विज्ञान महाविद्यालय, 
सासवड, ता. पुरंदर, जि. पुणे 
- ४१२ ३०१. 


M.Voc. 
१) Food Technology and 
Retail Management 


२०२०-२१ 


अटीव शार्ती:- 


१. सदर अभ्यासक्रम मंजूर करण्यात आलेल्या महाविद्यालयांना राज्य शासनाकडून भविष्यात 


कोणतेही अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही. त्या अनुषंगाने संबंधित महाविद्यालयांनी संबंधित 


विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांचेकडे ते भविष्यात कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची 


मागणी करणार नाहीत, असे विनाअट हमीपत्र रु. १००/- च्या नॉन ज्युडीशियल स्टँप पेपरवर 
सादर करावे. 


२. विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषानुसार व विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहित केलेल्या 


शैक्षणिक पात्रतेनुसार महाविद्यालयाने अध्यापक / कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्‍यक असून, मान्य 


अभ्यासक्रमाच्या अनुषंगाने सर्व आवश्‍यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री 


संबंधित विद्यापीठांनी करावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१४६/मशि-४ 


३. महाविद्यालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मंजुर केलेल्या Vast क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ 


नयेत. 


४. अभ्यासक्रम मंजुर करण्यात आलेल्या महाविद्यालयांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या 


Shaver ऑफ कॉलेजेस बाय युनिव्हरसिटीज) रेग्युलेशन २००९ नुसार संलग्नीकरण 


देण्याबाबत विहित केलेल्या निकषांची पूर्तता केळी असल्याचे विद्यापीठ व सहसंचालकांनी 


खातरजमा करावी. 


५. भविष्यात विद्यापीठ अनुदान आयोगाची आर्थिक मदत बंद झाल्यानंतर राज्य शासन या 


अभ्यासक्रमाचे कोणतेही आर्थिक दायित्व स्विकारणार नाही. 


सदर WAT आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०७१३१५४०३०२८०८ असा आहे. सदर 
शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ASHOK S 
MANDE : 
(अशोक रां. मांडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) विभागीय सहसंचालक,पुणे विभाग, पुणे. 
३) कुलसचिव ,सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे. 
४) संबंधित महाविद्यालये (विद्यापीठामार्फत) 
) 


निवडनस्ती (मशि-४) 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


